डॉ. जे.जे. मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, 
जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर (डीटीई कोड-६२७७) या 
संस्थेतील व्दितीय पाळीतील पदविका अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात तृतीय वर्षात शिकत 
असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अन्य संस्थांमध्ये स्थलांतर 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१७२/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१७२/१८) 
तांशि-५, दि.१६ ऑगस्ट,२०१८. 

शासन शुद्धीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ 
मध्ये नमूद तक्त्यातील अनुक्रमांक १ च्या पुढील रकान्यामध्ये नमुद “डॉ.जे.जे. मगदूम कॉलेज ऑफ 
इंजिनिअरींग, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर (डीटीई कोड-६४११)” ऐवजी “डॉ. जे.जे. मगदूम 
पॉलिटेक्निक, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर (डीटीई कोड-६४११)” असे वाचण्यात यावे. 
2. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२७११३३३४८८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath ::. 
Ka t ka r cc छकडा लिळक ला ri Rghuneth ia '206b94720842cda 
(अ.र. काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


yy Anil Raghunath Katkar 
emment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
itr 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 
३. सहसंचालक विभागीय कार्यालय, पुणे, 
. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
५. निवड नस्ती / तांशि-५. 


